मत्स्य व्यवसायाकरिता जलाशय/तलाव 
ठेक्याने देण्यासाठी सुधारित ATT... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र.१७१(भाग २)/पदुम-१३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०२२ 


वाचा : 
समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ०३ जुले, २०१९ 


प्रस्तावना : 
उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयान्वये मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत येणाऱ्या जलाठाय/ 


तलावात मासेमारी करण्याकरिता ठेक्याने देण्याच्या धोरणास मान्यता दिलेली आहे. सदर शासन 


निर्णयातील अ. क्र. ११ व अ. क्र. १३ मध्ये सुस्पष्टता नसल्यामुळे अनेक न्यायालयीन दावे निर्माण होत 


असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे वाचा येथीळ शासन निर्णयामधील अट क्र. ११ 


सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक- 


उपरोक्त वाचा येथील दि. ०३.०७.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ. क्र. ११ येथील मुद्दा 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


“जलाशय/तळलाव ठेका धोरणातील तरतुदी या महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडे 


हस्तांतरीत केलेल्या जलाडायासाठी सुध्दा लागू राहतील. तथापि, सदर महामंडळ हे स्वायत्त संस्था 


असल्याने जलाशय/ तलाव यांच्याकरीता आकारण्यात येणारी न्युनतम तलाव ठेका रक्‍कम 


महामंडळाच्या धोरणानुसार ठरवण्याची तसेच सर्वांसाठी खुल्या ई-निविदेने कार्यवाही करण्याची मुभा 


महामंडळास राहील. त्या अनुषंगाने मुद्दा क्र. १३ महामंडळास लागू राहणार नाही. महामंडळास खाजगी, 


सार्वजनिक सहभागाने प्रकल्प राबवयाचा झाल्यास अशा प्रकल्पांना शासनाची पुर्व परवानगी घेणे 


बंधनकारक राहील.” 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १७१(भाग २)/ पदुम-१३ 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०१०५१२३४४८०२०१ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


०८ 4U A -5 


Shrinivas Jagannath ४५५४५ 
Shastri 


( श्रीनिवास शास्त्री ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्वी 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 


७. अपर मुख्य सचिव (महसुल), मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव (वने), मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (ग्रामविकास), मंत्रालय, मुंबई. 


१०, 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


ae 


१६. 
१७. 


१८ 


१९, 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 


४ 


२५ 
२६ 
२७ 


( 
प्रधान सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (पदुम), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. सचिव (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (लक्षवे), मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सह आयुक्‍त (भुजल), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ, सिंचन भवन, पुणे 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपुर. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 


सर्व जिल्हा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) 

Ud सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय. 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षक/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
. निवडनस्ती. 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 


उप निबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य), आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


